विभागीय आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील व 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवरील (विभागस्तर) येथील २० 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.४७/नवि-१४ 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १४ मार्च, २०२२. 


१) शासन निर्णय क्रमांकः महसूल व वन विभाग क्र.ईएसटी-२२०३/प्र.क्र.४३/ 
ई-८,दि.०१.१०.२००५ व शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि. १५.०२.२००६. 

२) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. नपाप्र १०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२००३/नवि-१६, 
दि.०१.१०.२००३. 

३) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ २०२१/प्र.क्र.८४/नवि-१४, दि.१४.०९.२०२१. 

8) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांचे पत्र क्र.नपप्रस॑/आस्था/ 
आकृतिबंध/ २०२२/कक्ष-१/२१९, दि.१७.०१.२०२२. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२२.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


महसूल व वन विभागाच्या अ.क्र.१ येथील आदेशान्वये विभागीय आयुक्‍त कोकण, पुणे, 
नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील नगरपालिका प्रशासन 
कामकाज करण्यासाठी निर्माण केळेली ३६ पदे या विभागाकडे वर्ग करण्यात आळेली आहेत. 
तसेच, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील (मुख्यालय-१५ व 
विभागस्तर-१३) २८ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०८.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता संदर्भ क्र.५ येथील वित्त विभागाच्या 
दि.२२.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागास दिलेल्या 
अधिकारात व सदर शासन निर्णयातील अटीच्या अधीन राहून संचालक, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांनी संदर्भ wy अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार विभागीय आयुक्त यांच्या 
आस्थापनेतील कार्यरत १७ अस्थायी पदांना व नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांच्या 
आस्थापनेवरील (विभागस्तर) येथे कार्यरत ३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.४७/नवि-१४ 


शासन निर्णय:- 

नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, वित्त विभागाच्या 
दि.२२.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तसेच, नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय 
दि.०५.०८.२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आलेल्या नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार संबंधीत पदांवर पदोन्नती/ प्रतिनियुक्ती प्रक्रीया पुर्ण होऊन संबंधित 
पदनिहाय पदस्थापना होईपर्यंत अथवा दि.३१.०८.२०२२ यापैकी आधी येणारा दिनांक या 
कालावधीसाठी विभागीय आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील १७ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-१) व 
नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील (विभागस्तर) कार्यरत 3 अस्थायी 
पदांना (विवरणपत्र-२) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सर्व विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी 
उपरोक्त २० पदांचे वेतन भत्ते यावर होणारा खर्च सन २०२२-२०२३ साठी मागणी क्र. एफ-२, 
मुख्य लेखाशिर्ष २२१७-नगर विकास Co सर्वसाधारण-००१, संचालनालय प्रशासन (००) (09) 
संचालक नगरपरिषद प्रशासन (२२१७००४७) ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखालील मंजुर तरतूदीतुन 
भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१४१७२५२७३६२५ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAHASRABUDDHE 
(सचिन द. eee) 


अवर सचिव 
प्रत, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, सर्व विभाग 
३. जिल्हाधिकारी, सर्व 
४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
५. महालेखापाल-महाराष्ट्र % (लेखा परिक्षा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-३, व्यय -३, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. कार्यासन - ई-८, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.४७/नवि-१४ 


९. मुख्याधिकारी, नगर परिषदा (सर्व) 

१०. स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

११. कार्यासन अधिकारी नवि-१५,१६,१७,१८,१९,२०,२४,२७ नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवडनस्ती (नवि-१४) 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.४७/नवि-१४ 


(नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.४७/नवि-१४,दि. १४ मार्च,२०२२ 


सोबतची विवरणपत्रे ) 
विवरणपत्र-१ 
अ.क्र. विभागीय | एकुण नगरपरिषद प्रशासनासाठी मुदतवाढ देण्याचे 
आयुक्त | पद कार्यरत असलेली पदे प्रस्तावित असलेली पदे 
संख्या 
[a २ 3 8 4 
7 नाशिक | ५ | निरीक्षक-१, अव्वल काकुन-४ शासन निर्णय, महसुल व 
वन विभाग क्र. ईएसटी- 
२२०३/प्र.क्र.४३/ई-८, 
दि.०१.१०.२००५. 
२ पुणे २ ।अव्वळ कारकुन -१, लिपिक- वरीलप्रमाणे 
टंकलेखक-१ 
३ औरंगाबाद) 4 ।अव्वळ कारकुन -१, लिपिक- वरीलप्रमाणे 
टंकलेखक-१ 
४ | नागपूर | ५ ।अव्वळ  कारकुन-४,  लिपिक- वरीलप्रमाणे 
टंकलेखक -१ 
एकुण | १७ | 
विवरणपत्र-२ 
अ.क्र. | विभागीय | एकुण | नगरपरिषद प्रशासनासाठी मुदतवाढ देण्याचे प्रस्तावित 
आयुक्‍त | पद कार्यरत असलेली पदे असलेली पदे 
संख्या 
चि २ 3 8 घु 
| पुणे २ | निरीक्षक-१, शिपाई-१ शासन निर्णय, नगर विकास विभाग 
क्र. नपाप्र- 
१०२००३/१०१५/प्र.क्र.३७/२/ 
००३/नवि-१६, दि.०१.१०.२००३ 
2 | औरंगाबाद| १ | निरीक्षक-१ वरीलप्रमाणे 
एकुण ३ 


